उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतर सर्व 
अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती योजना 
सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ साठी निधी 
वितरित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अविवि-२०२१/प्र.क्र.६२(भाग-२)/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२१ 
वाचा - 
१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अविवि 2099 / प्र.क्र.४४/ ११ / का-६, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०११. 
२. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रंमाक अविवि २०१९ / ४१४ / प्र. क्र. ९४/ का-६, 
दिनांक ११ फेब्रुवारी २०२०. 
३. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९ / ४९४ / प्र. क्र. ९४/ का-६, 
दिनांक १४ जुलै २०२०. 
४. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९ / ४९४ / प्र. क्र. ९४/ का-६, 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२०. 
५. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९ / ४९४ / प्र. क्र. ९४/ का-६, 
दिनांक १ फेब्रुवारी, २०२१. 
६. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि २०१९ / ४९४ / प्र.क्र.९४ / का-६, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०२१. 
७. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्रमांक अविवि २०१९ / ४९४ / प्र.क्र.९४ / का-६, 
दिनांक २३ मार्च, २०२१. 
८. शासन निर्णय अल्पसंख्याक विकास विभाग क्रमांक अविवि 2029 / प्र.क्र.२३/ का-६, 
दिनांक ३१ मार्च २०२१ 
९. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र. १८ / तांशिस / नि. मा. / (एस. 
जी. एस) / शा. पत्र / २०२१ / १६६, दिनांक ६ मे २०२१ चे पत्र. 
१०. संवैशिवसं / अविवि-२०२०-२१/ शिष्यवृत्ती /महाडिबीटी/अनुदान/न.क्र.१०८/१-अ, 
दिनांक २७ मे २०२१ 
प्रस्तावना :- 
राज्यातील अल्पसंख्याक समाजातील उच्च व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्या व इयत्ता बारावीनंतर 
सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत व गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांकरीता 
शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी दिनांक १४ ऑक्टोबर २०११ च्या शासन निर्णयानुसार करण्यात येत आहे. 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक २, ३, ४,५, ६ व ७ येथील शासन निर्णयांन्वये सदर योजनेंतर्गत सन 
२०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता अनुक्रमे रुपये. ४९,९९,०१,०७२/-, रूपये १०,४१,२८,२७८/-, रूपये 
१,०९,३६,८२९/- रूपये ६०,३२,१५४/-, रूपये २१,५५,२४४/- आणि रूपये ५४,११,५०३/- असे एकूण रुपये 
६२,८५,६५,०८०/- (अक्षरी रुपये बासष्ट कोटी पंच्याऐंशी लाख, पासष्ट हजार ऐंशी फक्‍त) इतका निधी 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षातील शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता सन २०१९-२० 
आणि २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांकरीता मंजूर तरतूदीतून उपलब्ध करुन देण्यात आला. तसेच सन २०२०- 
२१ या शैक्षणिक वर्षाकरीता संदर्भाधिन अनुक्रमांक ८ येथील शासन निर्णय दिनांक ३१ मार्च २०२१ अन्वये 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६२(भाग-२)/का-६ 


रुपये. ३५,६२,३३,०००/- इतकी रक्‍कम वितरित करण्यात आली. मात्र सदर रक्‍कम काही तांत्रिक 
कारणांमुळे संपूर्ण खर्च करण्यात आलेली नाही. 
आता संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 

संदर्भाधीन अनुक्रमांक १० येथील दिनांक २७ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ 
च्या विद्यार्थ्याना शिष्यवृत्ती वाटपाकरीता रुपये १२,०२,९६,७००/- (अक्षरी रुपये बारा कोटी, दोन लाख, 
शहाण्णव हजार, Maal फक्त) इतका निधी उपलब्ध करुन देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. त्यास 
अनुसरुन पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय :- 

उच्च व्यावसायिक शिक्षण व बारावीनंतर सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या अल्पसंख्याक 
विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजना, यासाठी सहायक अनुदान (२२३५ ए ३३८) या लेखाशीर्षाखाली, सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता, रुपये १२०.०० कोटी (अक्षरी रुपये एकशे वीस कोटी फक्त) इतकी मूळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर रकमेतून अद्याप रक्‍कम वितरीत करण्यात आलेली नाही. 
२. आता संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, महाराष्ट्र, राज्य, मुंबई यांच्या 
संदर्भाधीन अनुक्रमांक १० येथील दिनांक २७ मे, २०२१ च्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार सन २०१९-२० आणि 
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील उर्वरित विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती वाटप करण्यासाठी रुपये १२,०२,९६,७००/- 
(अक्षरी रुपये बारा कोटी, दोन लाख, शहाण्णव हजार, सातशे फक्त) इतका निधी याद्वारे वितरीत 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
३. सन २०१९-२० आणि २०२०-२१ या वर्षातील शिष्यवृतीसाठी पात्र ठरलेल्या अल्पसंख्याक समुदायातील 
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृती मंजूर करण्यासाठी सदर रक्‍कम संबंधित संचालनालयाच्या स्वाधीन करण्यात येत 
असून, याकरिता संबंधित समन्वय अधिकारी हे आहरण व संवितरण अधिकारी आणि त्यांचे संचालक हे 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर शिष्यवृती वाटप त्वरीत करावयाचे असल्यामुळे या निधीचे 
मासिक खर्च विवरणपत्र देण्याचा प्रश्न Se AIT नाही. 
४. असेही की, सन २०१९-२० साठीच्या शिष्यवृतीसाठी वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही 
रक्‍कम शिल्लक असल्यास आणि आवश्‍यक असल्यास या सन २०१९-२० आणि सन २०२०-२१ मधील 
शिष्यवृतीसाठी तो वापरण्यास, तसेच प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीमधून काही 
निधी शिल्लक राहील्यास सन २०२१-२२ मधील शिष्यवृतीसाठी नंतर सदर निधी वापरण्यासही याद्वारे 
अनुमती देण्यात येत आहे. उपरोल्लेखित लेखानुदानाच्या खर्चाचा तपशील व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
विहीत कालावधीत सादर करावे. तसेच हे अनुदान खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वेळोवेळी शासनाने या अनुषंगाने दिलेले सर्व 
निर्देश / नियम / शासन निर्णय / आदेश आणि केंद्रिय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचना आणि नियंत्रक व 
महालेखापरिक्षक यांच्या निरीक्षणाचे पालन करण्यात यावे. 
4, सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र 2093 / प्र.क्र.३०/ 2093 / विनियम, भाग-२ दि.१५ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांतर्गत / विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २०४ / १४७१, दिनांक 
११ जून २०२१ आणि वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १९७ / २०२१ / व्यय १, दिनांक ७ जून २०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
&. सदर झासन निर्णयान्वये वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं २०२१ / प्र.क्र.४८ / HA-3, 
दिनांक ६ एप्रिल २०२१ मधील अटी व शर्तीची पूर्तता होत आहे. त्यात देण्यात आलेल्या मान्यतेस अनुसरुन 
प्रस्तुत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०२१/प्र.क्र.६२(भाग-२)/का-६ 


७. सदर प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.झेड ई-१, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५,सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (२०) उच्च शिक्षण घेणाऱ्या 
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती योजनेकरिता सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५-ए-३३८) ३४ 
शिष्यवृत्त्या / विद्यावेतने या लेखाशीर्षाखाली सन २०२१-२२ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात आलेल्या 
अर्थसंकल्पीय एकूण अनुदानाच्या 44% इतक्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०७०९१५२७३६३३१४ असा आहे. हा Heal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sandesh Chhabu Sear aera oda 
Devel postal st=Maharashtra, 
re 2.5.4.20=2fde305343 17da1ea9bdb3e7bec3c1084d5d608a86e993F 
Ta d V ] 8ac0fa02331b77751, cn=Sandesh Chhabu Tadvi 
Date: 2021.07.09 17:08:10 +05'30' 
(सं. छ. तडवी) 
सहसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव 
४. सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, 
मुंबई. 
६. मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधापमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
७. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव, वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई. 
११. सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. महालेखापाल १/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 
१३. महालेखापाल १/ २ (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर. 
१४. अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. संचालक, (उच्च शिक्षण), उच्च शिक्षण संचालनालय, पुणे 
१७. चालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 
१८. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 
१९. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, अल्पसंख्यांक विकास 
विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
२०. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाखा), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवड नस्ती / का.क्र.६ 


-0 
= 
es 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


